सन २०२२-२३ मध्ये उन्नत महाराष्ट्र अभियान 
या योजनेकरीता निधी वितरीत करणेस 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.: तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.८४/२२/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:-१७ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- 
शासन ज्ञापन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.८४/२२/तांशि-३, 
दि.१६ जानवारी, २०२२. 


शुध्दीपत्रक: संदर्भाधीन दि.१६ जानेवारी, २०२३ च्या शासन ज्ञापनातील परिच्छेद-१ पुढीलप्रमाणे 
वाचावा. 

“उन्नत महाराष्ट्र अभियान” या योजनेसाठी सन २०२२-२३ करीता ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या ठदिष्टाखाली वित्त विभागाच्या निदेशानुसार अर्थसंकल्पित झालेल्या रु.८४.०० लक्षच्या 
४२% प्रमाणे रु.३५.२८ लक्ष इतक्या निधीपैकी वितरीत केलेला रु.१७.६४ लक्ष इतका निधी वजा जाता 
उर्वरीत रु.१७.६४ लक्ष (अक्षरी रुपये सतरा लक्ष चौसष्ट हजार फक्त) इतका निधी संचालक, 
तंत्रशिक्षण, मुंबई यांना खालीलप्रमाणे आहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रुपये लाखात) 
उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित बीम्सवर चालू वर्षी वितरीत वितरीत 
निधी उपलब्ध निधी केलेला करावयाचा 
(४२%) निधी (२१%) उर्वरित निधी 
३१, सहाय्यक अनुदाने ८४.०० ३५.२८ १७.६४ १७.६४ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन, त्याचा सांकेतांक २०२३०११७१७१८०६६१०८ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANALI MILIND SAMANT 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.८४/२२/तांशि-३ 


३) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी/तांशि-२ व साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


